Ten जते 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्रमांक-२२७९४२५७ Email ID : Desk 14b.gad-mh@ gov.in 
क्रमांक : कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब दिनांक : ०२ मार्च २०२२ 
प्रति, 

सह/उप सचिव (आस्थापना) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


विषय : सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या 
विविध कार्यालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांची Rea पदे मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष 
अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


संदर्भ : सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि.३१.०८.२०१७ 


महोदय/महोदया, 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहीत करण्यात आळी आहे. सदर कार्यपध्दतीनुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या खालील कार्यालयातील कक्ष 
अधिकाऱ्यांची Rad पदे मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या 
पदांची संख्या 


मुख्य राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय,बृहन्मुंबई 
राज्य सेवा हक्क आयुक्‍त, कोकण महसुली विभाग 
राज्य सेवा हक्‍क आयुक्त, पुणे महसुली विभाग 

राज्य सेवा हक्क आयुक्त, नाशिक महसुली विभाग 

५ | राज्यसेवा हक्क आयुक्‍त, औरंगाबाद महसुली विभाग 

६ | राज्यसेवा हक्क आयुक्‍त, अमरावती महसुली विभाग 

७ | राज्य सेवा हक्क आयुक्त, नागपूर महसुली विभाग 


oC} Av] A] -0 


A} A] HD] VD] AD] Of}; w 


वरील पदांकरिता मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांकडून इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब 


२. CURT Ae पदे मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरिता सदर 
जाहिरात प्रसिध्द करण्यात येत असल्याने या जाहिरातीस अनुसरुन क्षेत्रिय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी 
सदर पदांकरिता या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत व असे अर्ज सादर करण्यात आल्यास ते विचारात 
घेतले जाणार नाहीत, तसेच त्याबाबत संबंधितांस काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 
३. उपरोक्त पदासाठी प्रतिनियुक्तीवर जाण्यास इच्छुक असलेल्या मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष 
अधिकाऱ्यांनी परस्पर या विभागाकडे अर्ज सादर करु नयेत. त्यांनी आपआपल्या विभागामार्फत अर्ज सादर 
करावेत. परस्पर अर्ज सादर केल्यास त्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही व त्याबाबत संबंधितांस 
काहीही उत्तर कळविण्यात येणार नाही. 
४. संबंधीत मंत्रालयीन विभागांनी उपरोक्त पदांसाठी इच्छुकता दर्शविलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांचे 
अर्ज/प्रस्ताव सदर पत्रासोबत जोडलेल्या विहीत विवरणपत्रातील परिपूर्ण माहितीसह या विभागाकडे सादर 
करावेत. तसेच त्यासोबत मागील ५ वर्षांच्या गोपनीय अहवालाच्या प्रतीदेखील सादर कराव्यात व इच्छुक 
कक्ष अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव दि.२१.०३.२०२२ पर्यंत पाठविण्यात यावा. उक्त पदासाठी एकदा दर्शविण्यात 
आलेली इच्छुकता परत मागे घेता येणार नाही. विभागातील कोणीही कक्ष अधिकारी इच्छुक नसल्यास 
तसे या विभागास कळविण्यात यावे. 
५. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आली असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३०२१३१२४२७९०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


आपला, 


Digitally signed by Vivek Ramakant Jad! 
DN: c=IN, o= 


Vivek Ramakant = व 


)९००॥॥९॥, postalCode=400032, 


-0c6f092192cae76ac289eef2587c5f28373c6e445e4 


2e27b340b424d48717c, 


Jadhav anes ret 
(वि. र. जाधव) 
सहपत्र : विहीत विवरणपत्र कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - निवड नस्ती, साप्रवि/का.१४ब 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः कअनि-११२२/प्र.क्र.२२/१४-ब 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात विहीत करण्यात आलेले विवरणपत्र 


Ea अधिकाऱ्याचे संपूर्ण नांव 
२ | पदनाम/सध्या घेत असलेली वेतनश्रेणी 
३ | सध्याच्या कार्यालयाचे नाव, पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 
४ | जन्मदिनांक 
4 | शौक्षणिक अर्हता 
६ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
७ | ज्या पदावर प्रतिनियुक्तीने जाण्यास इच्छुक आहे ते पद 
८ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ 
गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत) 
९ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनविळोकन केले आहे का? (लागू 
असल्यास) 
ees o ।मत्ताव दायित्वे सादर केळी आहेत काय? 
| १ | संबंधीत अधिकाऱ्यांस यापूर्वी प्रतिनियुक्ती दिली | दिनांकपासून । पद/प्रतिनियुक्‍तीचे 
असल्यास तपशिल (पद व कालावधी) (प्रतिनियुक्‍तीचा | ते ठिकाण 
एकूण कालावधी १० वर्षांपेक्षा जास्त नसावा) दिनांकापर्यंत 
एकूण कालावधी 
१२ | मागील प्रतिनियुक्‍तीवरुन परत आल्याच्या दिनांकापासून 
३ वर्षे पर्ण झाली आहेत का? 
१३ | संबंधीत अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा 
प्रस्तावित आहे किंवा कसे? तसेच त्यांच्याविरुध्द 
लाचलुचपत गुन्ह्यासंदर्भातीळ प्रकरण, फौजदारी 
प्रकरण प्रलंबित आहे किंवा कसे, 
१४ | संबंधीत अधिकाऱ्याची निवड झाल्यास त्यास तात्काळ 


कार्यमुक्त करण्यात येईल किंवा कसे. 


KKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


